जिल्हा शल्य चिकित्सक, नागपूर यांच्या 
कार्यालयाकरीता आहरण व संवितरण 
अधिकारी घोषित करणेबाबत 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण- २०१८/ प्र.क्र.२९६/ आ-३ 
१० वा मजला, ए विंग गो. ते, रूग्णालय संकूल इमारत 
लो.टि. मार्ग, मुंबई -४०० ००१ 
तारीख: ०२ मार्च, २०१९ 


वाचा - 
१) जिल्हा शल्य चिकित्सक, सर्वोपचार रूग्णालय, नागपूर यांचे क्रमांकः 
जिशचि/सरूना/बास/ईनिकंसे/१५९१-९२/२०१८ , दि. ०४.०२.२०१९ चे पत्र 


प्रस्तावना 
जिल्हा शल्य चिकित्सक, नागपूर यांच्या कार्यालयाकरीता जिल्हा शल्य चिकित्सक (गट-आओ) 


या पदास संदर्भ क्र. १ च्या प्राप्त प्रस्तावाच्या अनुषंगाने, आहरण व संवितरण अधिकारी घोषित 
करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. याबाबत शासन पुढीलप्रमाणे निर्णय घेत आहे. 


शासन निर्णय- 


जिल्हा शल्य चिकित्सक , नागपूर यांच्या कार्यालयाकरीता जिल्हा शल्य चिकित्सक या मंजूर 
पदास आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून या शासन निर्णयान्वये घोषित करण्यात येत आहे. 


सदर झासन निर्णय वित्त विभागाच्या अनौ.संदर्भ क्र. ५७ /२०१९/को प्र-५, दि.१५.०२.२०१९ 
अन्वये देण्यात आलेल्या सहमतीनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१९०३०२११४५५८१९१७ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण- २०१८/ प्र.क्र. २९६/ आ-३ 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


डु Digitally signed by Roshani 
Roshani द्या 
D j n e 5 h bole ae गी oe ee iment 
Of Maharashtra, OU = Public 
Kadam Patil य डी 


+05'30' 


(रो.दि. कदम-पाटील) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


आयुक्त ( आरोग्य सेवा) तथा संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान , मुंबई. 
महालेखापाल (लेखा परीक्षा) / (लेखा अनुज्ञेयता), मुंबई/ नागपूर. 
संचालक, आरोग्य सेवा, मुंबई. 

उप संचालक, आरोग्य सेवा, नागपूर मंडळ, नागपूर. 

जिल्हा शल्य चिकित्सक , नागपूर. 


. जिल्हा आरोग्य अधिकारी, नागपूर. 

. जिल्हा कोषागार अधिकारी,नागपूर. 

. प्रशासकीय अधिकारी, जिल्हा seu चिकित्सक, नागपूर 
ट्‌; 


वित्त विभाग ( कोषा प्रश्ञा- 4) 


qo. निवडनस्ती ( आ-३) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


